जिल्हा व सत्र न्यायालय,नाशिक यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी ०२२४/प्र.क्र.५७/कार्यासन-११ 
पाचवा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २० सप्टेंबर, २०२४. 


पहा: 9. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय धारणा, 
दि.१०.०९.२००१. 
२. शासन निर्णय क्र. अस्थायी ०२२४/प्र.क्र.५७/कार्यासन ११, दि.०१.०३.२०२४. 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क्र.,दि.०६.०९.२०२४. 
४. जिल्हा व सत्र न्यायालय,नाशिक यांचे पत्र जा.क्र.55/३२/५००२/२०२४,दि.०५.०७.२०२४. 


प्रस्तावना : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील २१९ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ 
येथील शासन निर्णयान्वये दि. ०१.०३.२०२४ ते दि. ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

संदर्भाधीन अ.क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या 
सर्व अस्थायी पदांना दि. ०१.०९.२०२४ ते दि.२९.०२.२०२५ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने जिल्हा व सत्र न्यायालय,नाशिक यांच्या 
आस्थापनेवरील २१९ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील खालील AeA नमूद केलेली 
२१९अस्थायी पदे दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२९.०२.२०२५ या कालावधीत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 

| 9 | लघुलेखक ग्रेड-१ ०४ 
२ | अधीक्षक ०४ 
३ | लघुलेखक ग्रेड-२ ०२ 
8 | लघुलेखक ग्रेड-३ १२ 
५ | सहायक अधीक्षक १६ 
६ | वरिष्ठ लिपीक ३३ 

कनिष्ठ लिपीक ८८ 

संच चालक 10१ | १ 


९ | मुख्य बेलिफ ०४ 
१० | बेलिफ २४ 
| थेत | १ | वाहनचालक ०२ 
१२ | पुस्तक बांधणीकार Po q 
१३ | शिपाई - पहारेकरी २४ 
१४ | सफाईंगार ०४ 

एकूण पदे २१९ 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, १०५- दिवाणी व सत्र न्यायालये, 
(०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (२०१४ ०१७२ ) (दत्तमत) 
(अनिवार्य) ०१-वेतन या लेखाशीर्षाखाळील सन २०२४-२०२५ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आपुक,दि.०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२०१८४४३५०११२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


HEMANGI AJIT 
SHETYE 


(हेमांगी ]ोट्ये) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 


महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, जि.नाशिक, 
महालेखापाल १-महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 
महालेखापाल १-महाराष्ट्र (लेखापरीक्षा), मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. नाशिक, 

विधि व न्याय विभाग, कार्या२३/२०-, मंत्रालय, मुंबई, 

वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.कक्ष/अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई, 


KRKKKKKKKKEKKKEKKKKKK KKK समस समम कमस सीसी 


